सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत 
रुग्णालयांमध्ये vagy पदविका 
अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवैअ-२०१७/प्र.क्र.५६१/सेवा-३ 
गो.ते.रुग्णालय, संकुल इमारत, १० वा मजला 
नवे मंत्रालय, मुंबई-४०० ०१ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोबर,२०१८ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, सा.आ.वि. क्रमांकः मवैअ-२०१५/प्र.क्र.८५/सेवा-३, दि. १७.०७.२०१५. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/सीपीएस/परिक्षा/न.क्र.०२/१२१३- 
१४/२०१७,दि.२९.११.२०१७ 


शासन शुध्दीपत्रक- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागातंर्गत वैद्यकीय पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमातंर्गत शासकीय 
सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी व खाजगी कोटयातील जागांचे प्रमाणाबाबत संदर्भित पत्र क्र.२ अन्वये 
संचालनालयाने शासनास प्रस्ताव सादर केला होता.त्यानुषंगाने तसेच वैद्यकीय पदव्युत्तर पदविका 
अभ्यासक्रमामध्ये आरक्षणाबाबतच्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम 
नियम २००० मधील ९(१)) ची तरतूद विचारात घेता पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम कार्यक्रमासाठी 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

संदर्भित क्र.१ येथील दि.१७/०७/२०१५ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील अ.क्र.३ 
येथे, “ संचालनालयाच्या अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या प्रशिक्षणानूसार एकूण प्राप्त होणाऱ्या पदानूसार 
४०% शासन सेवेतील आणि ६०% खाजगी विद्यार्थी घेण्यात येतील व त्यांना शासन ठरवून देईल 
त्यानुसार शुल्क आकारण्यात येईल.”असे नमूद आहे. 

त्या ऐवजी 

“सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त रुग्णालयामध्ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँण्ड 
सर्जन, मुंबई मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम कार्यक्रमासाठी 
शासन सेवेतील ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दुर्गम अथवा/किंवा अवघड क्षेत्रात किमान ३ वर्षे सेवा केली 
आहे अडा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी ५० टक्के व ५० टक्के खाजगी कोटा या पध्दतीने आरक्षण देण्यात 
येईल व त्यांना शासन ठरवून देईल त्यानुसार शुल्क आकारण्यात येईल.” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांकः मवैअ-२०१७/प्र.क्र.५६१/सेवा-३ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००८१६२४३२२०१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaj Bharose 
Varsha caer an 
Munjaji Seamer 

3532522 3aceef6sd02bd45567¢26972491623e 
Bharose ee 
(व.मुं.भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

3) मा. मंत्री (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. मंत्री (सर्व) व मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई 

७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

८) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्राळय, मुंबई 

९) प्रधान सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) आयुक्त, कुटुंब कल्याण यांचे स्वीय सहायक. 

१२) विभागीय आयुक्‍त (महसूल) (सर्व) 

१३) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१५) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

१६) अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग (सर्व) 

१७ अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांकः मवैअ-२०१७/प्र.क्र.५६१/सेवा-३ 


१८)सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

१९) उप संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

२०)जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 

२१)जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) 
) 
) 
) 


२२)महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
23) लेखा व अधिदान, मुंबई 

२४) जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित) 

२५) निवडनस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


